कृषि सह संचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१३२/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ ऑगस्ट, २०१९. 
संदर्भ:- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- आकृवि/१२१८/प्र.क्र.२९०/१५-अ, दि. ०७.०३.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील कृषि सह संचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

श्री.एन.टी.शिसोदे, त्या कृषि आयुक्तालय 

हि अजीज eau कृषि आयुक्तालय सह संचालक (वि.प्र.३), , पुणे 
सह संचाळक (आस्थापन), कृषि , पुणे 
श्री.सुधीर ननवरे, ee कृषि आयुक्तालय 

२ अप्पर संचालक (मनुष्यबळ विकास), वनामती, नागपूर सह संचालक (आस्थापना), कृषि , पुणे 
अप्पर संचालक ( ; , नागपूर 
श्री.विकास पाटील, ी 

३ विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 


विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 


२. श्री. दशरथ तांभाळे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प 
(SMART), पुणे यांना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सोपविण्यात आलेल्या विभागीय कृषि सह संचालक कोल्हापूर 
या पदाच्या अतिरिक्त कार्यभारातून Tat करण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि ), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१२३८२६४२०१ असा आहे. हा आदेञा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


‘ adi lly signed by Sugriv Sambhaji Dhap: 
DN: c=IN, ‘Government Of i And ADF Departmen’ 
ICode=40003. hi 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 1 2e908c0e9a7e572d4190f9709a8 
1 
INumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720ea98fd1d9 
hapa e Se ee 
D 2019.08.03 12:48:26 +05'30' 
(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१९/प्र.क्र.१३२/१५ अ 


२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. सर्व संचालक/विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे 

१०. श्री. दशरथ तांभाळे, अतिरिक्‍त प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्प (SMART), पुणे 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१२.संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१३. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


